पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक आयुक्‍त 


पशुसंवर्धन गट-अ या पदावरुन 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र. कृवपदुम-३१०१०/५८/२०२३-॥॥॥७७-५7१ (६३५४४५) 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. २५ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन Hea :- 

पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (एस-२२ रु.६००००-१९०८००) या संवर्गातून 
उपायुक्‍त पशुसंवर्धन (एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून, 
पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र 


अधिका-याचे नाव व कार्यरत पद 


पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 


al 


२ 


३ 


ae 


डा. दिनकर भाऊराव बोड, जिल्हा 
पशुसंवर्धन अधिकारी, जि. प. नंदुरबार 


जिल्हा WMA उपायुक्त, सातारा या रिक्‍त 
पदावर. 


Sl. मच्छीद्रनाथ माधवराव fare, 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
जिपवैसचि, औंध, जि. पुणे 


जिल्हा WMA उपायुक्त, कोल्हापूर, या रिक्‍त 
पदावर. 


डा. दिगंबर शामराव कांबळे, जिल्हा 
पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प. जालना 


जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्त, जालना या रिक्‍त 
पदावर. 


डा. प्रशांत रमेश धर्माधिकारी, सहाय्यक 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, शिरुर 
जि. पुणे 


जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, नाशिक या रिक्‍त 
पदावर. 


4 


sl. जालिदर काशिनाथ fees, 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
तालपसचि, अकोले जि. अहमदनगर 


जिल्हा Waa उपायुक्‍त, गोंदिया या रिक्‍त 
पदावर. 


डा. राजकुमार दिगंबराव पडीले, जिल्हा 
पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
लातुर 


जिल्हा Wa उपायुक्‍त, नांदेड या रिक्‍त 
पदावर. 


डा. सुनिल रामराव लहाने, सहाय्यक 
आयुक्‍त wpa, विभागीय रोग 
अन्वेषण प्रयोगशाळा, पुणे 


उपायुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग 
(जिवाणूशास्त्र, पुणे या रिक्‍त पदावर. 


डा. श्रीधर नामदेव बेदरकर, सहाय्यक 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, देवरी 
जि. गोंदिया 


उपायुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र पशुधन विकास 
मंडळ, नागपूर या रिक्‍त पदावर. 


डा. अमितकुमार नरसिहप्रसाद दुबे, 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि, 


जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, बुलढाणा या रिक्‍त 
पदावर. 


शासन आदेश क्रमांकः कृवपदुम-३1010/58/2023-1॥906-॥1711 (635445) 


अ.क्र अधिका-याचे नाव व कार्यरत पद पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
ma २ ३ 
छ. संभाजीनगर 


. डॉ. सचिन दत्तात्रय देशपांडे, सहाय्यक | जिल्हा WMA उपायुक्त, रायगड या रिक्‍त 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि अलिबाग- | पदावर. 
रायगड 


2. सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्टतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दि. ७ मे, २०२१ च्या 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि.१४ जुले,२०२१ अन्वये पदोन्नत होणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांना “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम-२०२१ नुसार वाटप झालेल्या संबंधित महसूल 
विभागात पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर, ३० दिवसाच्या विहीत मुदतीत संबंधित महसूल विभागात 
रुजू झाले नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला 
जाईल. या तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तुत आदेशामधीलळ अधिका-यांनी पदोन्नतीच्या पदस्थापनेवर रुजू 
होण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४ संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

ष्‌. पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी संबंधित नियंत्रण अधिका-यांनी संबंधित 
अधिकारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेल्या 
अधिका-यांचा रुजू अहवाल शासनास mansing.patil@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर 
करावा. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०९२५१८२४३०६१०१ असा आहे. हे शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Marale Niwrutti 


Bhaguji 
(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव 
३. आयुक्त WRG, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 
४. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर/नाशिक/लातूर 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WTA विकास मंडळ, नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कृवपदुम-३1010/58/2023-1॥906-॥1711 (635445) 


. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे 

. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

. संबंधित अधिकारी, (द्वारा- आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
१०.निवड नस्ती. 


one GS & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


